मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन 


प्रयोगशाळा या योजनेतील अस्थायी पदे दिनांक 
०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मृदस १४१९/ प्र.क्र. ५५/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७/०९/२०२१. 


वाचा:- 


-O 


वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५/०२/२०२१ 
कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: मृदस १४१९/ प्र.क्र. ५५/ १७-अे, दि. ०४/०३/२०२१. 
वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १०/०८/२०२१ 
कृषि आयुक्तालयाचे जा.क्र. योचाप्र/मृचाप्र/२१-२२/ आस्थापना-५ (निप)/ २७०४६, 

दि. १८/०८/२०२१ 


०८ AN AD 


प्रस्तावना; 
मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा या योजनेतील ३७७ मंजूर 


पदांपैकी २२२ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत १५५ अस्थायी पदे दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत चालु ठेवण्यास 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या अधिकारान्वये, या विभागाचा संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली होती. आता, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार सदर अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक 
२८/०२/२०२२ पर्यंत या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नर्णय :- निर्णय :- 


मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा या योजनेतील ३७७ मंजूर 
पदांपैकी २२२ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत १५५ अस्थायी पदे आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे अधीन 
राहून दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. (सोबत विवरणपत्र जोडळे आहे) 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : डी-३ 

२४०२, मृद व जलसंधारण, 

१०१, मृद सर्वेक्षण व चाचणी, 

(00) (02) मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा 
(२४०२ ००३२) 


शासन निर्णय क्रमांकः मृदस १४१९/ प्र.क्र. ५५/१७-ओ 


हे आदेशा वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु. 
क. दिनांक १०/ ०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व 
सचिव (कृषि) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०९१३३१०१२१०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAKASH RAWOO KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e67433a0ce27e6a2caf 
77499795०6, 


RAWOO KADAM : 
(WHIT. कदम ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
६. कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. उप संचालक ( प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. सर्व जिल्हा शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा 
१५. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती (१७-अ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मृदस १४१९/ प्र.क्र. ५५/१७-ओ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग मृदस १४१९/ प्र.क्र. 44/ १७-ओ 
दिनांक : ०७/०९/२०२१ चे सहपत्र 


विवरण पत्र 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

| 9 | मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी २३ 
२ | कृषि पर्यवेक्षक १८ 
३ | कृषि सहाय्यक २० 
४ । वरिष्ठ लिपीक २३ 
५ | लिपीक 94 
६ | अनुरेखक |. क. | 
वाहन चालक २२ 
शिपाई ३४ 
एकूण १५५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


